महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “बालरोगतज्ञ” 
या पदाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.४८/सेवा २ 
गो. ते. रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७०० ००१ 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ - 
) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.४८/सेवा-२, दि.२३.०२.२०२१ 
) महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ 


शासन परिपत्रक - 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “बालरोगतज्ञ” (वेतनस्तर एस- 
२३ : ६७७००-२०८७००) या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठता सूची 
संदर्भाधीन दि.२३.०२.२०२१ च्या शासन परिपत्रकानुसार प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर ज्येष्ठतासूची 
संदर्भात कोणतेही आक्षेप, हरकती व त्रुटी शासनास प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यानुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व 
आरोग्य सेवा, गट-अ मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “बालरोगतज्ञ” या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठता सूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावळी, २०२१ मधील तरतुदीनुसार 
तयार करण्यात आलेली आहे. 


३. सदर ज्येष्ठती सूची पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील मा. उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 


v. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२२०२१४१२१९०५४५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Chandrakant Haridas Wad 


Chandrakant 0.10 000000 कन 


2.5.4.20=7a8cb09a7 3bc92b24a17 1080ebd81893480c90bedd57685ea1 
ce3af533f6- 


Haridas Wade ete 4523036 ChadakantondsVade री 
(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


२. संचालक, आरोग्य सेवा (१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.४८/सेवा-२ 


३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व TH), मुंबई. 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व मंडळे) 

५. जिल्हा हल्य चिकिस्तक, सामान्य रूग्णालय (सर्व) 

६. संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत) 
७. निवडनस्ती (सेवा-२) 


KKKKKKKKKK 


पृष्ठ ५पैकी २ 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.४८/सेवा-२, दिनांक १४.०२.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र- अ 


१८ 


संवर्गाचे नाव - विशेषज्ञ संवर्गातील “बालरोगतज्ञ” 


२. वेतनश्रेणी - वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७०० 
३. दि.०१ जानेवारी, २०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


नियम । विशेषज्ञ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे युक्त जन्म दिनांक मिळे नियम ३ (२) ज्येष्ठता पेवानिवु शैक्षिणक शेरा 
२३(२)(ब) नाव मार्ग (अ) नुसार दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नुसार (सरळसेवा/ नियुक्तीचा | मूळ जात | संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा 
जेष्ठता पदोन्नती) प्रवर्ग प्रवर्ग रूजू दिनांक | मानीव दिनांक 
क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (ट) (९) (१०) (११) 
1 डॉ. संजयकुमार कमलनारायणजी । सरळसेवा | २२.०९.६१ | इ.मा.व | ३०.०१.९५ १०.०२.९५ । ३१.०५.२२ डीसीएच 
जयस्वाल (६२ वर्षे) 
२ डॉ. गोपाळ तुळशीराम fore सरळसेवा | १७.०३.६२ अ.जा. 1 | १५.०५.९७ २०.०५.९७ | ३१.०५.२२ एम.डी. दि.३१.१२.१४ 
(६० वर्षे) (बालरोग) | पासून गैरहजर 
३ डॉ. विजय पद्माकर बाविस्कर सरळसेवा | १३.०६.६८ इ.मा.व i | २२.०३.०२ १७.०४.०२ ३०.०६.२६ एम.डी. 
(बालरोग) 
४ डॉ. (श्रीमती) सरिता अनंत हजारे सरळसेवा । ०३.०७.७० SAA | 22.03.02 43.0§.02 ३१.०७.२८ डीसीएच 
षु डॉ. नागनाथ शांकरराव मुदम सरळसेवा | १२.०७.७० अ.ज | २२.०३.०२ ०३.०२.०३ | ३१.०७.२८ एम.डी. 
(बालरोग) 
& डॉ. (श्रीमती) विनिता कपुरचंद जैन | सरळसेवा | ०७.०७.७१ खुला | ०६.०२.०३ १५.०२.०३ ३१.०७.२९ डीसीएच 
9 डा. (श्रीमती) सुनिता यदुनाथ सरळसेवा | ०४.०६.६७ खुला शि ०८.०६.०५ २१.०६.०५ | ३०.०६.२५ डीसीएच 


दिक्षित 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.४८/सेवा-२ 


नियम । विशेषज्ञ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे युक्‍त जन्म दिनांक ee नियम ३ (2) ज्येष्ठता पैवानिव शैक्षणिक शेरा 
३(२)(ब) नाव मार्ग (अ) नुसार दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नुसार (सरळसेवा/ नियुक्तीचा | मूळ जात । संबर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा 
जेष्ठता पदोन्नती) प्रवर्ग प्रवर्ग रूजू दिनांक | मानीव दिनांक 
क्रमांक 
(१) (2) (3) (8) (4) (६) (७ (¢) (8) (१०) (११) 
८ डा. (श्रीमती) भारती किसनराव सरळसेवा | ०७.०८.६६ भ.ज. ड 111 २६.११.०८ १५.१२.०८ ३१.०८.२४ डीसीएच 
नागरे 
९ डॉ. पंकज राम गाजरे सरळसेवा | ०७.०६.७८ | इ.मा.व aa 9.99.92 98.92.92 | 30.06.36 डीसीएच 
ey डॉ. (श्रीमती) तेहसीन फातिमा सरळसेवा । २५.०२.७० खुला [| 43.03.93 22.04.93 २९.०२.२८ एमडी 
नासीर (बालरोग) 
णि १ । डॉ. उल्हास दत्तात्रयमारुलकर पदोन्नती । १०.०५.६२ खुला 1. | २३.०७.१४ २३.०७.१४ | ३१.०५.२२ डीसीएच 
(६० वर्षे) 
१२ | डॉ. रामचंद्र भालचंद्रराव देशपांडे पदोन्नती । २५.०६.६१ खुला 1. | २३.०७.१४ २४.१०.१४ | ३१.०५.२२ डीसीएच 
(६२ वर्षे) 
१३ । डॉ. यशवंत तुळशीराम सदावर्त पदोन्नती । १९.०७.६८ अ.जा a 29.02.94 02.03.94 | 39.04.2 डीसीएच 
१४ | डॉ. सुर्यकांत TSR सोनखेडकर | सरळसेवा | २६.०१.६५ खुला अ.जा. २९.०५.२० २९.०५.२० | ३१.०१.२३ डीसीएच 
१५ डॉ. (श्रीमती) अचना विवेक फडके पदोन्नती २५.०७.६५ खुला खुला ०२.०६.२० ०२.०६.२० 34.019.23 डीसीएच तात्पुरती 
(असोलकर) पदोन्नती 
१६ । डॉ. अशोक एस. धुमाळ पदोन्नती । १५.०४.६२ खुला खुला १७.०६.२० १७.०६.२० । ३१.०५.२२ डीसीएच तात्पुरती 
(६२ वर्षे) पदोन्नती 
१७ । डॉ. अविनाश बी. गेडाम पदोन्नती | १७.०६.६० खुला अ.जा. ०६.०७.२० ०६.०७.२० | ३१.०५.२२ डीसीएच तात्पुरती 
(६२ वर्षे) पदोन्नती व 
उशीरा रूजू 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.४८/सेवा-२ 


नियम । विशेषज्ञ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे युक्‍त जन्म दिनांक बिळे गंग नियम ३ (२) ज्येष्ठता पैवानिव शैक्षणिक शेरा 
३(२)(ब) नाव मार्ग (अ) नुसार दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नुसार (सरळसेवा/ नियुक्तीचा | मूळ जात | संबर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा 
जेष्ठता पदोन्नती) प्रवर्ग प्रवर्ग रूजू दिनांक | मानीव दिनांक 
क्रमांक 
(१) (2) (3) (8) (4) (६) (७ (¢) (8) (१०) (११) 
१८ । डॉ. बाबासाहेब एस. थोरात पदोन्नती | ०१.०६.६३ खुला अ.जा. ०७.०७.२० ०७.०७.२० | ३१.०५.२३ डीसीएच तात्पुरती 
(६० वर्षे) पदोन्नती व 
उशीरा रूजू 
१९ । डॉ. संपत बाबुराव केदारे पदोन्नती । ०१.०६.५९ खुला अ.जा. २९.०९.२० २९.०९.२० | ३१.०५.२१ डीसीएच तात्पुरती 
(६२ वर्षे) पदोन्नती व 
उशीरा रूजू 
२० | डॉ. मधुकर तुकाराम सुर्यवंशी पदोन्नती । २३.०९.६९ खुला अ.जा. २०.१०.२० १३.१०.२० । ३०.०९.२७ डीसीएच तात्पुरती 
पदोन्नती 
२१ | डॉ. केतन START चव्हाण पदोन्नती । ०५.०५.६५ खुला विजा अ १९.१०.२० १३.१०.२० | ३१.०५.२३ डीसीएच तात्पुरती 
पदोन्नती 
२२ । डॉ. राजकुमार विठ्ठलराव जगताप पदोन्नती =| १७.०८.६८ खुला खुला १३.१०.२० १३.१०.२० | ३१.०८.२६ डीसीएच तात्पुरती 
पदोन्नती व 
उशीरा रूजू 


KKKKKKKKKKKKK ERR 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


